महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असप्र-१२१५/प्र.क्र.९४/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ मे, २०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे हासन seat दि.२३.०९.२०१५ 


आदेडा 
श्री.प्र.का.जोशी, अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांची संदर्भाधिन आदेशान्वये अन्न, 


नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत उप नियंत्रक, शिधावाटप ठाणे-मुंबई या पदावर दोन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. श्री.जोशी, अवर सचिव यांना नियंत्रक 
शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा विभाग, मुंबई दि.०२.०४.२०१८(म.नं.) पासून कार्यमुक्त केले असून, 
श्री. जोशी, दि.०२.०४.२०१८ रोजी मंत्रालयीन संवर्गात रुजू झाले आहेत. 


२. Ma a आदेशान्वये श्री.प्र.का.जोशी, अवर सचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 
श्री.प्र.का.जोशी, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना महसुल व वन 
विभागात अवर सचिव या पदावर करण्यात येत आहे. या आदेझ्ञानुसार श्री.प्र.का.जोशी, अवर सचिव 
यांनी महसुल व वन विभागात तात्काळ हजर व्हावे 

३. श्री. प्र.का.जोशी, अवर सचिव यांचा दि.२/०४/२०१८ (AA) ते दि.२८/०५/२०१८ पर्यंतचा 
कालावधी हा सक्तीचा प्रतिक्षाधिन कालावधी मंजूर करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतिक्षाधिन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९(१४)(एफ) नुसार व झासन निर्णय, वित्त विभाग, 
दि.०२/०६/२००३ मधील तरतुदीनुसार महसुल व वन विभागाने करावी. 

४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५२५१७०७४८४८०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao "पाली 


15b973b0795ae988a7c005050f9 1 80a8021798a5cled41ada8a7 
0 


272: 
serialNumber=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b6 
U fa V 82d6b6fccb8aecf, cn=G: Bhimrao Gurav 
Date: 2018.05.25 18:37:33 +05'30 


(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः असप्र-१२१५/प्र.क्र.९४/का.१४ 


४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल विकास विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग / महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) सह/उप सचिव (आस्थापना), महिला व बाल विकास विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग / महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५ वा मजला, १४ 
जे टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० 

७) श्री. प्र.का.जोशी, उप नियंत्रक, शिधावाटप ठाणे-मुंबई 

८) कार्या.१४ संगहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


